अँड.श्रीकृष्ण उर्फ अजित नारायण भणगे, विशेष 


सरकारी अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी पोलीस स्टेशन येथील 
गु.र.क्र.२२९/२०१७ (विजयकुमार आप्पया गुरव हत्या 
प्रकरण) या खटल्यात मा. जिल्हा सत्र न्यायालय, 
सिंधुदुर्ग येथील न्यायालयीन कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी १०१८/प्र.क्र.३४२/पोल-१० 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी २०१८/यु.ओ.आर.९०/डी-१४, 
दिनांक २०.११.२०१८. 


शासन निर्णय:- 
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी पोळीस स्टेशन येथील गु.र.क्र.२२९/२०१७ 


(विजयकुमार आप्पया गुरव हत्या प्रकरण) या गुन्ह्यामधून उद्भवणाऱ्या खटल्यात मा. जिल्हा सत्र 


न्यायालय, सिंधुदुर्ग येथे न्यायालयीन कामकाज पाहण्याकरीता अँड.श्रीकृष्ण उर्फ अजित 


नारायण भणगे, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांची विधि व न्याय विभागाने उपरोक्त 


दि.२०.११.२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये विशहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती केली आहे. 


सबब,प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्रीकृष्ण उर्फ अजित नारायण भणगे, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांना 


खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - ₹१५,०००/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उप आयुक्‍त 


दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 


अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्रीकृष्ण उर्फ 


अजित नारायण भणगे, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांना उपरोक्त फी व्यतिरिक्त 


अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी वा भत्ता अनुज्ञेय असणार 


नाही. 


area निर्णय क्रमांकः एसपीपी १०१८/प्र.क्र.३४२/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, "२०५५-पोलीस, (००) १०९- जिल्हा 


पोलीस, (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल, (२०५५ ०१६८), २८- व्यावसायिक सेवा" या 


लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 


विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५२/२०१८/व्यय-७, दिनांक 


१३.१२.२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७//५/.॥8॥/०७५॥॥॥9.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. 


२०१९०२०२१७०७२८५०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Kishor 
Shyamrao प 
Bhalerao oo 
(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 
DN: ment Of Mi 


laharashtra, 
nt, postalCode=400032, 


a, 

edd7e 1 dfc6b4d6b65b7d93aala 
2143850ff6e8fdcb4c0d, 
94524ab889e2fa9e6bfe5e1e58 
8 1 bc36b968ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, 


> 40 
838 4 
Peeuire 
& 


jerao 
0 +05'30" 


प्रत, 
. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र, कोकण भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, 
नवी मुंबई ४००६१४ 
३. पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग ४१६८१२. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा)-१/२,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग ४१६८१२. 
८. विधि व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय- (9, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अँड.श्रीकृष्ण उर्फ अजित नारायण भणगे, एकदंत, कुडाळ पोलीस स्टेशन समोर, कुडाळ, 
जि. सिंधुदुर्ग ४१६ ८१२. 
११. निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


